st. विजय पांडुरंग लगारे, उप-विभागीय 
पोलीस अधिकारी, कर्जत, रायगड यांच्या 
विभागीय चौकडी प्रकरणी “चौकशी 
अधिकारी” यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएनक्यु-२०१९/प्र.क्र.३१४/पोल-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १२ मे, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्रमांकः इएनक्यु-२०१९/प्र.क्र.३१४/पोल-२, दिनांक १८ 
ऑगस्ट, २०२०. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसपीओ-२८०७/प्र.क्र.२१/०७/११-अ, 


दिनांक २८ ऑक्टोबर, २००९. 


छासन Seat : 


ज्याअर्थी, श्री. विजय पांडुरंग लगारे, उप-विभागीय पोलीस अधिकारी, कर्जत, रायगड 
(तत्कालीन उप-विभागीय पोलीस अधिकारी, वणी, यवतमाळ) हे शिस्तभंगविषयक प्रकरणामध्ये 
संबंधीत असून, त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ मध्ये 
घालुन दिलेल्या पध्दतीनुसार विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, त्यांच्याविरुध्द तयार करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 
चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करावा, असे मा. राज्यपालांना वाटते, 


त्याअर्थी आता, मा. राज्यपाल, उक्त नियमांच्या नियम ८, पोटनियम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या 
शक्तींचा वापर करुन आणि संदर्भांकित शासन निर्णयानुसार उपरोक्त विनिर्दिष्ट अधिकाऱ्याविरुध्द 
तयार करण्यात आलेल्या दोषारोपांची चौकशी करण्यासाठी “प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
अमरावती विभाग, अमरावती” यांना “चौकशी अधिकारी” म्हणून नियुक्‍त करीत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएनक्यु-२०१९/प्र.क्र.३१४/पोल-२ 


सदर शासन es महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१११५०४२३२०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


प्रत: 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB 
CHETAN  &४ 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
BA LASA H E B d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 le, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7268DE4066097 1F80951C66D 


0E657E903B378196F51A978D2A366CF5EB56 
ACOC, cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 


Date: 2022.05.12 18:38:20 +05'30' 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, अमरावती विभाग, अमरावती. 
. श्री. विजय पांडुरंग लगारे, उप-विभागीय पोलीस अधिकारी, कर्जत, रायगड 


(तत्कालीन उप-विभागीय पोलीस अधिकारी, वणी, यवतमाळ) [पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत ] 


. पोळीस उप-अधीक्षक (मुख्यालय), पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांचे कार्यालय, 


यवतमाळ. (सादरकर्ता अधिकारी) 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु 


आदेशाच्या प्रती अनुक्रमे प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, अमरावती विभाग, 
अमरावती, पोलीस उप-अधीक्षक (मुख्यालय), पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांचे 
कार्यालय, यवतमाळ (सादरकर्ता अधिकारी) तसेच श्री. विजय पांडुरंग लगारे, उप- 
विभागीय पोलीस अधिकारी, कर्जत, रायगड (तत्कालीन उप-विभागीय पोलीस 
अधिकारी, वणी, यवतमाळ) यांना अदा करुन दुय्यम प्रतीवर त्यांची दिनांकित स्वाक्षरी 
घेऊन स्वाक्षरीत प्रत शासनास सादर करावी. 


., पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ. 


३. पोलीस अधीक्षक, रायगड. 


. अवर सचिव (पोल-१आ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (कार्यासन, पोल-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


